RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 








वर्ष ७, अंक ८] गुरुवार, फेब्रुवारी ४, २०२१/माघ १५, शके १९४२ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १९.०० 








असाधारण क्रमांक ९९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 
शुद्धिपत्र 


क्रमांक उपजि/भूसं/कार्या-९/प्र.क्र.9३७/२०२१.--भूसंपादन प्रकरण क्र.एलएक्यू-एस.आर.-४ मध्ये भूसंपादन संस्था अर्थात बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका यांनी के/पूर्ब विभागातील, पेप्सी गोडाऊन येथील पश्‍चिम द्रुतगती महामार्गालगत मोजे मजास येथील न.भ्‌.क्र. २२७ (भाग) धारण 
करणारा भूखंड जो “उद्यान आणि तलाव” यासाठी आरक्षित आहे (ब जो न.भु.क्र.२२४ लगत आहे) त्याचे महानगरपालिकेतर्फे संपादन 
करण्याबाबत प्रस्ताब दिनांक २८ जून २०१७ रोजी सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार भूमिसंपादन पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना करताना बाजबी 
भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-१, 
कोकण विभागीय पुरबणीमध्ये दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


तथापि प्रस्तुत जमिनीची नगर भूमापन अधिकारी, अंधेरी यांनी दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी संयुक्‍त मोजणी करून सादर केलेल्या 
अहवालाचे अवलोकन केले असता, सदर जमिनीचे भूसंपादनाखाली येणारे क्षेत्र ४४८.९ चौ.मी. इतके नोंदविले असल्याने नवीन क्षेत्रानुसार 
जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी कलम १९ च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुषंगाने कलम १९ च्या बरील अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 








या ऐबजी असे वाचावे 
आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ४०३.७० चौ.मी. संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र-४४८.९ चौ.मी. 
मुंबई, मिलिंद बोरीकर, 
दिनांक ३ फेब्रुबारी २०२१. जिल्हाधिकारी, 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)-११-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४, २०२१/माघ १५, शके १९४२ 
BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 
CORRIGENDUM 


No. DC/L.A./Desk-9/CR.737/2021.—On 28th June 2017 Municipal Corporation of Greater 
Mumbai i.e. Acquiring Body had submitted their proposal No. LAQ/SR/04 for the Land Acquisition 
of CTS No. 227 (Pt.) at Village Majas, Taluka Andheri for the public purpose of “Garden and 
Tank”. Accordingly Notification under section 19 of the Land Acquisition Act, 2018 was published 
in the Government of Maharashtra Gazette, Extraordinary Part 1, Supplement for Konkan Division 
on 5th October 2018. 


But Joint Measurement of the subjected land has been carried out and report of the same 
has been submitted to this office on 3rd September 2019 by the City Survey Officer, Andheri. 
According to this Joint Measurement area of land under land Acquisition has measured as 448.9 
Sq.Mtrs. Hence it is necessary to correct the area in the Notification under section 19 of the Act. 


With regard to the above letter, correction has been made in the previous Notification under 
section 19 of the Land Acquisition Act, 2013 as follows. 











In lieu of this Read as this 
Approximate area of land to be Area of land under aquisition is 
acquired in 403.70 Sq.Mtrs. 448.9 Sq.Mtrs. 
Mumbai, MILIND BORIKAR, 
dated 3rd February 2021. Collector, 


Mumbai Suburban District. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR 
: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


